U 


RNINo . MAHBIL /13/ 2 / 2011 - TC 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६ , अंक - ३५ ] 


सोमवार , ऑक्टोबर ९, २०१७ / आश्विन १७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक ३५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नपा/ कार्या- ६- अ/ ३०२० / २०१७. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६, 
पोट - कलम १ ( ड) आणि मा . आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक ५ जून २०१० चे आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी, अभय महाजन , जिल्हाधिकारी, अहमदनगर खालील उमेदवारांना त्यांच्या नावासमोर नमूद , या कार्यालयाच्या आदेशान्वये, आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३ (तीन ) वर्षांच्या कालावधीकरिता नगरपंचायत सदस्यपदाची निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविण्याचे याद्वारे अधिसूचित करीत आहे . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 


निवडणूक लढविणाऱ्या 

उमेदवाराचे नाव 


अनर्हतेचा आदेश क्रमांक व 

दिनांक 


सौ . चक्रनारायण ललिता बहिरु 


नेवासा नगरपंचायत 


२ 


श्री. कडू विलास दत्तात्रय 


नेवासा नगरपंचायत 


३ 


श्री . शेख मुजफ्फर राजू 


नेवासा नगरपंचायत 


४ 


सौ . ताठे अनिता विनायक 


नेवासा नगरपंचायत 


क्रमांक नपा/ कार्या- ६ - अ/ ३०२० (१ )/ २०१७ , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७. 
क्रमांक नपा/ कार्या- ६ - अ/ ३०२० (२ )/ २०१७ , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ . 
क्रमांक नपा/कार्या- ६- अ/ ३०२० ( ३ )/ २०१७ , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७. 
क्रमांक नपा/ कार्या- ६- अ/ ३०२० ( ४)/ २०१७, 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७. 
क्रमांक नपा/कार्या- ६- अ/ ३०२० (५ )/ २०१७ , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७. 
क्रमांक नपा / कार्या-६ -अ/ ३०२० (६ )/ २०१७, 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७. 
क्रमांक नपा/कार्या- ६- अ/ ३०२० ( ७ )/ २०१७ , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७. 


५ 


सौ . शेख फरहाना राजू 


नेवासा नगरपंचायत 


६ 


श्री . इनामदार अनिस शफिक 


नेवासा नगरपंचायत 


७ 


श्री . रासने योगेश सूर्यकांत 


नेवासा नगरपंचायत 


वि ( एच) ५११ 


( १) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९, २०१७ / आश्विन १७, शके १९३९ 


परिशिष्ट – चालू 

नगरपंचायतीचे नाव 


अ . क्र . 


निवडणक लदतिया 

उमेदवाराचे नाव 


अनर्हतेचा आदेश क्रमांक व 

दिनांक 


au 


८ 


श्री. गायके सतिश देवराव 


नेवासा नगरपंचायत 


क्रमांक नपा/ कार्या- ६- अ/ ३०२० (८ )/ २०१७ , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७. 
क्रमांक नपा/कार्या- ६- अ/ ३०२० (९ )/ २०१७ , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ . 


९ 


सौ . नागे सविता दत्तात्रय 


नेवासा नगरपंचायत 


१० 


श्रीम. पवार वर्षा मारुती 


नेवासा नगरपंचायत 


क्रमांक नपा / कार्या -६ - अ/ ३०२० ( १० )/ २०१७ , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७. 


अभय महाजन, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर , 


अहमदनगर , ३ ऑक्टोबर २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE- 411 006 . EDITOR : SHRIMANOJ MANOHAR VAIDYA . 


